युद्ध 


अनाइस वॉगलेड 


अनाइस वॉगलेड 


लाल आणि निळे सैन्य यांच्यात प्रदीर्घ काळ युद्ध 
चालले होते. दररोज सकाळी सैनिक रणांगणावर जात. 
संध्याकाळी जिवंत वाचलेले सैनिक जखमी आणि मृत 
सैनिकांना घेऊन परतत . 


युद्ध इतक्या दीर्घ काळ चालले होते की ते 
कशासाठी सुरू झाले, याचाच सर्वांना विसर 


पडला . 


लाल सैन्याचा राजा व्हिक्टर दुसरा , याने आपल्या सैनिकांची 
मोजदाद केली. त्याने पुन्हा एकदा मोजणी केली. “ दहा आणि 
वीस मिळून होतात तीस. त्यात पन्नास मिळवले की ऐंशी । 
होतील. फक्त ऐंशी सैनिक ! एवढे कमी सैनिक युद्ध कसं काय 
जिंकणार ! ” चिंता वाटून लाल राजा रडू लागला . 


सुदैवाने, व्हिक्टर दुसरा राजाला एक 
मुलगा होता, ज्यूलीयस. आपल्या वडिलांचा 
आत्मविश्वास खचत आहे, हे पाहून ज्युलीयस 
म्हणाला, “ धैर्य ठेवा, बाबा! ” 

हळूहळू राजाला त्याचे धैर्य परतत 
असल्याची जाणीव झाली. 


d the Bl 


निळ्या सैन्याचा राजा होता , आरमंड बारावा. 
त्याच्याकडेही फक्त ऐंशीच सैनिक उरले होते . त्यामुळे 
तोदेखील चिंता करत होता. या राजालाही एक मुलगा 
होता. पण वडिलांना चिंता करताना पाहून तो काहीच 
बोलला नाही . 


आरमंडच्या मुलाचे नाव होते, फेबियन. फेबियनला युद्धामध्ये 
काहीही रस नव्हता. खरतर, त्याला कोणत्याच गोष्टीत फारसा 
रस वाटत नसे. दिवसभर तो बागेतील झाडाच्या फांदीवर बसून 
राहात असे . 

एके दिवशी राजपुत्र फेबियनला राजपुत्र ज्यूलीयसकडून पत्र 
आले. त्यात लिहिले होते : 

आपल्या पित्यांकडे आता फारसे सैन्य उरलेले नाही . खरा 
वीर असशील तर तुझा घोडा आणि चिलखत घालून उद्या 
सकाळी रणांगणावर भेट . आपण दोघे आपापसांत द्वंद्व लढू. जो 
जिंकेल , त्याला हरणाऱ्याचे राज्य मिळेल . 

साभार 

ज्यूलीयस 
फेबियनने एक दीर्घ सुस्कारा टाकला. 
त्याला घोडे फारसे आवडत नसत . 


दुसऱ्या दिवशी सकाळी दोन्ही राजपुत्र रणांगणावर 
द्वंद्वासाठी उभे ठाकले . 

ज्यूलीयस एका उमद्या घोड्यावर स्वार होऊन आला . 
पण फेबियन एका मेंढीवर स्वार होऊन आला होता . 
“ आक्रमण!” असे ओरडून ज्यूलियसने द्वंद्व सुरू 
करण्याचा संकेत दिला. 
"बेंsssss_ sssss !” फेबियनची मेंढी भयाने केकाटली. 
मेंढीच्या आवाजाने ज्यूलीयसचा घोडा दचकला आणि 
अचानक मागच्या पायांवर उभा राहिला . 


ज्यूलीयस धाडकन जमिनीवर आपटला. “ फार लागलं तर नाही ना ? ” फेबियनने विचारले. 
पण ज्यूलीयस काही ऐकण्याच्या पलिकडे गेला होता . त्याचा मृत्यू झाला होता . लाल 
सैनिक ओरडू लागले, “ तुम्ही धोका दिलात . हे द्वंद्व म्हणजे तुमचे एक कारस्थान होते. " 

फेबियन सैनिकांना सांगू इच्छित होता की हा फक्त एक अपघात होता. 

पण ते सैनिक तलवार आणि भाले यांनी सुसज्ज होते . त्यामुळे फेबियनने तिथून पळ 
काढायचे ठरवले . 


निळ्या सैन्याचा राजा , आरमंड, आपल्या मुलाची वाट बघत होता . 
“ तुला लाज वाटली पाहिजे, ” तो फेबियनवर खेकसला. 

" पण मी तर काहीच केलं नाही,” फेबियनने आपली बाजू मांडली . 
__ “बरोबर आहे ! राजपुत्र ज्यूलीयसने किमान युद्ध जिंकायचा प्रयत्न तरी केला,” राजा 
फेबियनवर ओरडला, " तुझ्या भ्याडपणाची खूप लाज वाटते मला. मी तुला माझ्या 
राज्यातून हद्दपार करतो. " 


राजपुत्र फेबियन बागेत जाऊन लपला . 
दुपार झाल्यावर सैनिक नेहमीसारखे लढण्यासाठी 
रणांगणावर गेले . 

तेव्हा फेबियनच्या मनात एक कल्पना चमकली. 
त्यानुसार त्याने दोन पत्रे लिहिली - एक निळ्या 
सैन्याचा राजा आरमंडला 

आणि दुसरे 
लाल सैन्याचा राजा व्हिक्टरला . 


फेबियनने दोन्ही पत्रांमध्ये तंतोतंत सारखा मजकूर लिहिला . 
“पिवळ्या सैन्याचा राजा, बेसील माझ्यासोबत आहे. 
त्याने त्याचे प्रचंड मोठे सैन्य माझ्या मदतीला दिले आहे . 
तुम्ही खरोखरच शूर असाल तर तुमच्या सैन्याला घोडेयांवर स्वार 
होऊन आणि चिलखत घालून तयार राहायला सांगा. 
आपण उद्याच रणांगणावर भेटू. ” 

साभार 

फेबियन . 
त्याच संध्याकाळी आरमंडने पत्र वाचले आणि तो कडाडला , 
" माझ्या नालायक मुलाकडे एक मोठे सैन्य आहे ! फारतर आठ- दहा 
सैनिक असतील त्या सैन्यात . त्यांना सहज धूळ चारता येईल.” 


लाल सैन्याचा राजा व्हिक्टरनेही पत्र वाचले. त्याने आपले खांदे 
उडवले. ज्यूलीयसला द्वंद्वात धोका देऊन ठार केल्याबद्दल 
फेबियनला चिरडून टाकायचे त्याने ठरवले. पत्र खिशात टाकून 
व्हिक्टर झोपी गेला . 


पुढच्या दिवशी सकाळी लाल आणि निळे सैन्य रणांगणावर पोहोचले. 
व्हिक्टरने आपल्या दिशेने येत असलेले निळे सैन्य पाहिले . 
तो ओरडून म्हणाला, “तुम्ही कशाला आलात? निघून जा इथून . " 
" आम्ही पिवळ्या सैन्याशी लढण्यासाठी आलोय ,” आरमंड उत्तरला. 
“ काय ? मला काही कळेनासंच झालंय ,” व्हिक्टर तक्रारीच्या सुरात 
म्हणाला . 


दोन्ही राजांनी त्यांना आलेल्या पत्रांची तुलना केली. त्यांतील 
मजकूर अगदी सारखा होता. 

" तुमच्या अंदाजानुसार पिवळ्या सैन्यात किती सैनिक असतील? " 
आरमंडने विचारले . 
" आठ किंवा ऐंशी किंवा आठशे,” व्हिक्टरने अंदाज वर्तवला. 
“ आम्हाला संख्येने काही फरक पडत नाही . निळे सैनिक खूप शूर 
आहेत,” आरमंड म्हणाला. 

" अर्थात , आमचे लाल सैनिकसुद्धा काही कमी धाडसी नाहीत," 
व्हिक्टर म्हणाला. 


पिवळ्या सैन्याची वाट पाहाण्यात दुपारच्या भोजनाची 
वेळ झाली. फार वेळ वाट पाहीली की कुणाच्याही मनाला 
चिंता घेरू लागते. मग तो कितीही शूर आणि धाडसी का 
असेना! 


“ राजे , आपण दोघेही पिवळ्या सैन्याच्या आठशे 
सैनिकांशी लढणार आहोत . मग आपण एक होऊन का लढू 
नये ? यातच शहाणपण आहे,” आरमंड व्हिक्टरला म्हणाला . 
" तुमची सूचना पटतेय मला,” व्हिक्टरने मान्य केले . 


मग दोन्ही सैन्य दुपार सरेपर्यंत पिवळ्या सैन्याची वाट 
पाहात राहिले. रात्रीच्या भोजनासाठी त्यांनी सँडविच 
मागवली. रात्रीसुद्धा दोन्ही सैन्य रणांगणावरच ठाण मांडून 
बसले. न जाणो, रात्रीच्या अंधारात पिवळ्या सैन्याने हल्ला 
केला तर ! 


दुसऱ्या दिवशीही पिवळे सैन्य आले नाही . मग दोन्ही सैन्याच्या 
सैनिकांनी रणांगणावरच तंबू ठोकले आणि थंडीसाठी शेकोट्या 
पेटवल्या. तिसऱ्या दिवशी काही सैनिकांच्या पत्नी रणांगणावर 
आल्या. सैनिक फक्त सँडविच खाऊन जगू शकत नाहीत , म्हणून 
त्यांनी सोबत भांडीकुंडी आणि अन्नधान्य आणले. 


चौथ्या दिवशी बायका आपल्या तान्ह्या मुलांना घेऊन आल्या. 
पाचव्या दिवशी त्यांची इतर मुले घरी एकाकी वाटत असल्यामुळे 
आईमागोमाग आली. हळूहळू त्यांनी आपली गुरे- ढोरे, डुकरे आणि 
कोंबड्याही आणल्या. मोठी मुले तिथे येऊन-जाऊन राहू लागली. 


दहाव्या दिवशी रणांगण जणू एक गावच बनले . 
फेबियनच्या मनात आले, “ लाल सैन्याला वाटतंय की 
मी त्यांना धोका दिला. निळ्या सैन्याचा राजा मला 
भ्याड समजतो . माझ्याकडे कोणतेही सैन्य नाही , ना 
पूर्वी कधी होते. पण तरीही मी युद्ध समाप्त करू 
शकलो. ” 


। मग फेबियन पिवळ्या सैन्याचा राजा , बेसिल याच्याकडे गेला 
आणि त्याला सगळी हकीकत सांगितली . बेसिलला फेबियनच्या 
काल्पनिक सैन्याच्या युक्तीवर हसू आले. पण राजपुत्र ज्यूलीयसच्या 
मृत्युचे त्याला फार दुःख झाले . बेसिलला युद्धात मृत्युमुखी 
पडलेल्या सैनिकांबद्दलही फार वाईट वाटले, भले त्या सैनिकांची 
नावेसुद्धा त्याला माहीत नव्हती . 


फेबियन खूप शहाणा आणि बुद्धिमान आहे, हे 
बेसिलच्या लक्षात आले. बेसिलला स्वत: ला मूल 
नव्हते . म्हणून त्याने फेबियनला त्याच्या राज्याचा 
राजपुत्र बनण्याची विनंती केली. 


कित्येक वर्षांनंतर , फेबियन राजा बनला. जाणता 
राजा बनून त्याने दीर्घकाळ राज्य केले. आणि 
अर्थातच, या काळात त्याचे कुणाशाही कधी युद्ध 
झाले नाही . 


समाप्त 


" मला हे पुस्तक खूप आवडले! ” 


विल्यम स्टेइ , मुलांच्या उत्तमोत्तम पुस्तकांचेनिर्माता 

आणि न्यूयॉर्करचे व्यंगचित्रकार 


